लातूर पशुसंवर्धन विभागासाठी लातूर 
मुख्यालयी विभागीय wre निदान 
प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकःिपनि-२०२१/प्र.क्र.२८/पदुम-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक : २४ जुले, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्यात पश्युसंवर्धन विभागांतर्गत पुणे येथे पश्चिम विभागीय 

रोग निदान प्रयोग शाळा तसेच रोग अन्वेषण विभाग औंध, पुणे या राज्यस्तरीय संस्था कार्यरत 
असून, लातूर विभाग वगळता राज्यामध्ये नागपूर, अकोला, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, 
कोल्हापूर व चिपळूण अशा एकूण ०७ ठिकाणी विभागीय wR निदान प्रयोगशाळा कार्यरत 
आहेत. लातूर विभागासाठी आवश्यक प्रयोगशाळेची जबाबदारी विभागीय wpr निदान 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून 
संबंधित विभागातील जिल्ह्यांमध्ये पशु/पक्षांमध्ये उद्भवणाऱ्या विविध सांसर्गिक रोगाचे 
सर्व्हेलन्स, सनियंत्रण व प्राथमिक रोग निदान करण्यात येते. तसेच रोग प्रादुर्भावाबाबत 
पश्ुवैद्यकांना / पश्नुपालकांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले जाते. 

तथापि, लातूर विभागामध्ये लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड व हिंगोली या जिल्ह्यांचा 
समावेश असून २० व्या पद्ठुगणनेनुसार गाय व म्हैस वर्ग २१.११ लक्ष, मेंढ्या १.५१ लक्ष, शेळ्या 
८.३९ लक्ष तसेच कुक्कुट १८ लक्ष एवढे WA व कुक्कुट असून लातूर विभागासाठी स्वतंत्र 
प्रयोगशाळा नसल्याने या जिल्ह्यांतील TSH पश्युपक्ष्यांमधील रोग नमुने तपासणीसाठी 
औरंगाबाद अथवा पुणे येथील अतिदूरवरच्या प्रयोगशाळांवर अवलंबून रहावे लागते. लातूर 
विभागात विभागीय प्रयोगशाळा स्थापन केल्यास, उच्च दर्जाची अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय 
सेवा उपलब्ध होऊन रोग निदानाचे कार्य जलदगतीने व वेळेत होईल. यामुळे wy व 
पक्ष्यांमध्ये होणाऱ्या रोग प्रादुर्भावावर नियंत्रण करता येईल. परिणामी शेतकरी पश्लुपालकांची 
गैरसोय दूर होऊन त्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल. यासाठी लातूर विभागासाठी 
विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या 
प्रस्तावास दि.१३.०६.२०२३ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार लातूर मुख्यालयी विभागीय wR निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विपनि-२०२१/प्र.क्र.२८/पदुम-२ 


शासन निर्णय:- 
उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता लातूर मुख्यालयी विभागीय पश्ञुरोग निदान प्रयोगशाळा 
स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्रयोगशाळेसाठी खालील तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे नियमित स्वरूपातील ७ पदे व 
बाह्यस्रोताद्वारे भरावयाची ४ पदे अशा एकूण ११ पदांस मंजुरी देण्यात येत आहे:- 


अ पदनाम निर्माण वेतनश्रेणी 
.क्र. करावयाच्या 
पदांची संख्या 
१ | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट -अ २ एस २२ (रु.६००००-१९०८००) 
२ | पद्युधन विकास अधिकारी गट-अ १ एस-२०: (रु.५६१००-१७७५००) 
3 | सहाय्यक पद्लुधन विकास अधिकारी गट-क १ एस १० - (रु.२९२००-९२३००) 
४ | Ue पर्यवेक्षक गट -क q एस- ८ (B.24400-2 9400) 
५ | कनिष्ठ लिपिक गट-क १ एस -६ (रु. १९९००-६३२००) 
६ | प्रयोगशाळा सहाय्यक गट-क १ एस-७ (रु. २७१००-६९१००) 
७ | वाहन चालक गट-क १ 
८ | परिचरगट-ड 3 बाह्यस्रोताद्वारे 
एकूण =a 


तसेच बाहययंत्रणेद्ठारे पदांच्या सेवा उपलब्ध करून घेताना वित्त विभागाच्या 
दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. विभागीय wR निदान प्रयोगशाळा, लातूर स्थापनेसाठी येणारा वार्षिक आवर्ती खर्च 
रु.५६.२८ लक्ष एवढा प्रस्तावित आहे. तसेच अनावर्ती खर्च रु.१९५.०० लक्ष असा एकूण 
रु.२५१.२८ लक्ष एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा 
तपशील प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केला असून प्रपत्र सोबत जोडले आहे. 


४. सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, विभागीय पश्ठुरोग निदान प्रयोगशाळा, लातूर यांना 
कोषागार, लातूर येथुन उपरोक्‍त पदांचे वेतन व भत्ते आहरित करण्यासाठी याव्दारे, आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. प्रयोगशाळेच्या इमारतीच्या बांधकामावरील खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेतून भागविण्यात 
यावा. 


६. नविन पदनिर्मितीच्या तसेच, बाहययंत्रणेव्दारे सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या अनुषंगाने 
वेतन भत्त्यांवरील व इतर खर्च राज्यस्तरीय योजनेतून खालील लेखाशिर्षातर्गत खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विपनि-२०२१/प्र.क्र.२८/पदुम-२ 


लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. डी-४, 
२४०३,पश्ुसंवर्धन 
(०४) पश्ञुरोगाची तपासणी 
(०४) (09) FART Tra तपासणी अनिवार्य, 
संकेतांक २४०३ ०१७८ 


७. नवनिर्मित पदे भरण्यासंदर्भात आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आवश्‍यक 
ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३८/२०२३/ व्यय-२, 
दि.०४.०७.२०२३ यांच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभाग पृष्ठांकन क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.२२/ 
आपुक, दि.२७.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मा. उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.१७.०४.२०२३ रोजी पार पडलेल्या सन २०२३ च्या दुस-या बैठकीत प्रपत्र-अ 
मधीळ पद निर्मितीस प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेअन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२३०७२४१२२०५५०६०१ आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


CHANDRAKALA | 
DEVRAM GAVIT = णा 


(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 


मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सहआयुक्त, पश्नुसंवर्धन रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 
४. प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन, लातूर विभाग, लातूर 
५. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त, लातूर. 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर. 
जिल्हा waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 


on GS & 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विपनि-२०२१/प्र.क्र.२८/पदुम-२ 


१०. वित्त विभाग (कार्यासन आपुक/ व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

१२. कक्ष अधिकारी (पदुम-१ व १६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती/ पदुम-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विपनि-२०२१/प्र.क्र.२८/पदुम-२ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विपनि-२०२१/प्र.क्र.२८/पदुम-२ दि.२४.०७.२०२३ 


प्रपत्र- अ 
लातूर विभागासाठी लातूर मुख्यालयी स्वतंत्र विभागीय पश्नुरोग निदान प्रयोगशाळा 


स्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील 


(रु.लाखात) 
अ.क्र तपशील विभागीय पशुरोग | 
निदान प्रयोगशाळा 
स्थापनेसाठी येणारा 
वार्षिक खर्च 
ie oe २ ३ ५ 
आवर्ती खर्च 
a आस्थापना/ वेतनावरील खर्च: ५०.८८ 
२ | सादील कार्यालयीन व इतर खची ५.४० 
एकूण आवर्ती खर्च ५६.२८ 
3 अनावती खर्च 
१) प्रयोगशाळेसाठी जागा Ean विभागाची 
२) प्रयोगशाळा इमारत बांधकाम ७५.०० जागा 
३) फर्निचर १०.०० उपलब्ध आहे 
४) यंत्र सामुग्री १००.०० 
५) मोटार वाहन खरेदी १०.०० 
एकूण अनावर्ती खर्च १९५.०० 
एकूण खर्च (आवर्ती--अनावती) १९५.००--५६.२८- 
(१९५.००--५६.६८) २५१.२८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


